महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था 
(महाज्योती) मार्फत संबोधी अकादमी, महाराष्ट्र या प्रशिक्षण 
संस्थेच्या माध्यमातून बँक, रेल्वे, एलआयसी, पोलीस व 
मिलिटरी भरती इ. चे प्रशिक्षण राबविण्यास देण्यात 
आलेली मान्यता रद्द करणेबाबत 


महाराष्ट्र हासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: महाज्योती-२०२२/प्र.क्र.१५/संस्था 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : १५ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा : १) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, महाज्योती-२०२२/प्र.क्र.१५/संस्था, 
दि.२९/४/२०२२ 
२) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, महाज्योती-२०२२/प्र.क्र.१५/संस्था, 
दि. १९/५/२०२२ 
3) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, क्र. सान्यावि-२०२३/ 
प्र. क्र. ६० (४/ बांधकामे, दि. 30.90.2023 


प्रस्तावना :- 

बार्टी संस्थेच्या धर्तीवर महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) या संस्थेमार्फत 
संबोधी अकादमी, महाराष्ट्र या प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून सदर संस्थेच्या अनुक्रमे औरंगाबाद व नागपूर 
येथील प्रशिक्षण केंद्रावर राज्यातील ओबीसी,विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना बँक, Lod, vss 
(अनिवासी), पोलीस व मिलिटरी भरतीचे प्रशिक्षण(अनिवासी) इ. परिक्षा राबविण्यास संदर्भाधीन क्रमांक १ व २ 
येथे नमूद शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

संदर्भाधिन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये, “टीआरटीआय', पुणे ; “बार्टी', पुणे ; “सारथी', पुणे 
; महाज्योती, नागपूर व इतर तत्सम स्वायत्त संस्थांमार्फत कार्यान्वित असलेल्या अथवा करण्यात येणाऱ्या 
अधिछात्रवृत्ती, प्रशिक्षण, plated विकास व अन्य कार्यक्रमामध्ये आव्यक समानता आणण्याकरीता सर्वकष 
धोरण ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, शासनाच्या स्वायत्त संस्थांमार्फत राबविण्यात 
येणाऱ्या विविध योजना / कार्यक्रम/ उपक्रम यामध्ये सुसुत्रता आणण्यासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक महाज्योती-२०२२/प्र.क्र.१५/संस्था, दि.२९/४/२०२२ व क्रमांक महाज्योती- 
२०२२/प्र.क्र.१५/संस्था, दि.१९/५/२०२२ अधिक्रमित करण्याचा निर्णय संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट 'अ* मध्ये नमूद बाब क्रमांक ७ अन्वये घेण्यात आला आहे. 

सदर बाब विचारात घेता, संदर्भाधीन क्रमांक १ व २ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्याची 

बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


बार्टी संस्थेच्या धर्तीवर महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) या संस्थेमार्फत 
संबोधी अकादमी, महाराष्ट्र या प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून सदर संस्थेच्या औरंगाबाद व नागपूर येथील प्रशिक्षण 
केंद्रावर राज्यातील ओबीसी, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना बँक, रेल्वे, एलआयसी (अनिवासी), 
पोलीस व मिलिटरी भरतीचे प्रशिक्षण(अनिवासी) इ. परिक्षा राबविण्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेळे शासन 
निर्णय क्रमांक महाज्योती-२०२२/प्र.क्र.१५/संस्था, दि.२९/४/२०२२ व क्रमांक महाज्योती-२०२२/प्र.क्र.१५/ 
संस्था, दि.१९/५/२०२२ अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः महाज्योती-२०२२/प्र.क्र.१५/संस्था 


२. तथापि, शासन निर्णय क्रमांक महाज्योती-२०२२/प्र.क्र.१५/संस्था, दि.२९/४/२०२२ व क्रमांक 
महाज्योती-२०२२/प्र.क्र.१५/संस्था, दि.१९/५/२०२२ या शासन निर्णयांनूसार ज्या विद्यार्थ्यांची / प्रशिक्षणार्थींची, 
प्रशिक्षणासाठी निवड करुन त्यांचे प्रशिक्षण सुरु झाले आहे, तसेच त्यांना निधी वितरीत केलेला आहे अज्ञा 
विद्यार्थ्यांचे / प्रशिक्षणार्थींचे शौक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी आजतागायत निवड करण्यात आलेल्या 
विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण सुरु ठेवण्यात यावे. तसेच याप्रित्यर्थ अदा करण्यात आलेल्या निधीची विद्यार्थ्यांकडून / 
प्रशिक्षणार्थीकडून/संबंधीत संस्थेकडून वसुली करण्यात येऊ नये. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१२१५१४४६११७६३४ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by DINESH ROHIDAS CHAVAN 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=cOedee7a8805e86e4 1846cf28cf1 51 b9ce48bb88ebf4f2e8a7F 
c10e8dcad98ec, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=8C2377ED235498603821D49922A21087 1FF6FB9B369 
722AC707AEE7DCD87F2BD, cn=DINESH ROHIDAS CHAVAN 
Date: 2023.12.15 15:44:29 +05'30' 


(दिनेश चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह विभाग) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन विभाग) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई.. 
सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्ष नेता (विधान परिषद), विधानभवन, मुंबई. 
. मा. विरोधी पक्ष नेता (विधान सभा) विधानभवन, मुंबई. 
१०. सर्व मा. विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, 
११. महालेखापाल (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेय महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
१२. सर्व अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
१३. प्रधान सचिव ( इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
१४. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१५. जिल्हाधिकारी (सर्व) 
१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व) जिल्हा परिषद 
१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, (महाज्योती) नागपुर. 
१८. श्री. भीमराम हत्तीअंबीरे, अध्यक्ष संबोधी अकादमी, महाराष्ट्र राज्य. 
१९. प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग(सर्व) 
20, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण (सर्व) 
२१. निवडनस्ती (कार्यासन - संस्था) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


